केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमाकरीता 
COVID-98 साठी सर्वसाधारण योजनेंतर्गत 
१००% केंद्र हिळ्यापोटी सन २०२०-२१ मधील 
प्रलंबित रक्‍कम रू.३०.०० लक्ष सन २०२१-२२ 
च्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बीयुडी -१३२०/प्र.क्र.१०/भाग-१/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास ळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल ल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : २९ जुले, २०२१ 


वाचा :- 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. बीयुडी -१३२०/प्र.क्र.१०/भाग-१/आरोग्य-७, 
दिनांक ०८ जुले, २०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ मधीळ ओळ क्र.७ मध्ये 


“रु.३०.००” ऐवजी “रु. ३०.०० लक्ष” तसेच परिच्छेद क्र.3 मधील तक्त्यातील स्तंभ क्र.५ मध्ये 


“रुपयात” ऐवजी “लाखात” असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७७५/.॥8॥0१9॥१.9०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२२३१२३१४६८८१७ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR LAXMANRAO 
LA H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 
harash 


2.5.4.20=047af7706d4845 1 70e3864b62c8bc6b380c78f1 1 


6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717A6 


ialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAFS5DCB 


LAXMANRAO Sco 
(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बीयुडी-१३२०/प्र.क्र.१०/भाग-१/आरोग्य-७ 


३. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

५. अति. संचालक, कु.क. कार्यालय, पूणे 

६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अर्थसंकल्प/लळेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 

१२.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


